लाल / अंबर दिवा सुविधे बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०२१४/प्र.क्र.०४/परि-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर १, ३० वा मजला कफ परेड, 


मुंबई -- ४०० ००५, 

तारीख: २६ मे, २०१४ 
शासन परिपत्रक -- 

शासकीय वाहनांवरील दिव्यांच्या गैरवापरासंबंधीत श्री.अभय सिंह, उत्तर प्रदेश यांनी मा.सर्वोच्च 

न्यायालयामध्ये SLP क्रमांक २५२३७/२०१० दाखल केलेली आहे. सदर याचिकेवर दिनांक ०४ एप्रिल, 
२०१३ रोजी झालेल्या सुनावनीअंती वाहनावरील दिव्यांची सुविधा मर्यादित करण्याच्या अनुषंगाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशास अनुसरुन दिनांक १७.०८.२०१३ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये वाहनांवरील दिवा सुविधेबाबतचे सुधारित आदेशा प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत. 
२. आता, प्रस्तुत SLP वर दिनांक १०.१२.२०१३ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरुन दि.०४.०४.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये वाहनांवर दिवा 
सुविधेबाबतचे सुधारित आदेश प्रसिध्द करण्यांत आलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वाहनांवर दिव्याचा 
गैरवापर न होण्यासाठी खालीलप्रमाणे निदेश देण्यांत येत आहेत :- 


१) दिवा सुविधा विहित केलेल्या वाहनांवर केवळ कर्तव्य बजावतानाच दिव्याचा वापर करावा. 


२) केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ११९ (३) नुसार मोटार वाहन विभाग, पोलीस, 
अम्ब्युलन्स, अग्निशमन दलाच्या गाडया व सैन्यदलाची वाहने यांना कर्तव्य बजावत असताना 


सायरनचा वापर करण्याची परवानगी आहे. अशा वाहनांव्यतिरिक्‍त इतर वाहनांना सायरन 


किंवा multi tone हॉर्नची सुविधा अनुज्ञेय राहणार नाही. 

३) मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ व त्याखाळी तयार करण्यात आलेल्या नियमांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी किंवा इतर प्राधिकाऱ्यांनी 
कोणाच्याही किंवा कोणत्याही दबावाची पर्वा न करता नियमाची तंतोतंत अंमलबजावणीचे 
कर्तव्य पार पाडावे आणि केंद्रिय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १०८ व ११९ चा भंग 


करण्याविरुध्द यथोचित कारवाई करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०२१४/प्र.क्र.०४/परि-२ 


४) वाहन चालक/मालक यांनी त्यांच्या वाहनांवर वापरात असलेले multi toned हॉर्न काढून 


टाकावेत. deals असे हॉर्न काढण्यात आल्याबाबत अंमलबजावणी करणाऱ्या 


अधिकाऱ्यांनी याबाबतची खात्री करावी. 


५) केंद्रीयमोटार वाहन नियम, १०८ (१) व ११९ चा भंग करुन जर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 


कसूरदार ठरल्यास अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यां विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई 


करण्यासाठी स्पष्ट सूचना देण्यांत येत आहेत. त्यास अनुसरुन अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी 


कोणत्याही दबावाखाली न येता नियमभंग करणाऱ्याविरुध्द उचित दंड आकारावा व यामध्ये 


शासकीय अधिकारी/कर्मचारी असल्याचे आढळून आल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव विहित 


मार्गाने संबंधित प्रशासकीय विभागास शिस्तभंग विषयक कारवाईसाठी सादर करावा. 


या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सर्व मंत्रालयीन विभागानी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग 


प्रमुखांना स्वतंत्र सूचना द्याव्यात. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०५२८१६३१०८३०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saharia 


S a h a ri a Jageshwar Swarup 


DN: c=IN, o=All India Service, 
J h ou=l.A.S., postalCode=400032, 
a g es 7 Wa r st=Maharashtra, cn=Saharia 
Jageshwar Swarup 


Swa ru [02 Date: 2014.05.28 16:41:56 
+05'30' 
(ज.स. सहारिया) 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 


a उ 


सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


५. अपर मुख्य सचिव (गृह) 


६. प्रशासनिक विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०२१४/प्र.क्र.०४/परि-२ 


८. परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


९. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), वरळी, मुंबई 


११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


१२.सर्व मंत्रालयीन विभाग 


१३.सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


